रत्नागिरी जिल्हा नियोजन समितीवर विशेष 
निमंत्रितांची नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : डिएपी-२०१८/प्र.क्र. ३५ /का-१४८१-अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : २८ डिसेंबर, २०१८ 


पहा:- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) १९९८, 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम २००० 
३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती रत्नागिरी यांचे पत्र 
क्र.नियोजन/ रत्ना/कार्या-१/जिनिस/४२७/१८,दि.२३/०१/२०१८ 

शासननिर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक ३०/२०००” मधील कलम 
3 चा पोट कलम (३) (चार) (फ) येथिल तरतूदीनुसार सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या, जिल्हा 
नियोजनाचा अनुभव असलेल्या व सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील निवासी असलेल्या ९ व्यक्तिची 
“विशेष निमंत्रित” म्हणून रत्नागिरी जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्‍ती करण्यास शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
२. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, रत्नागिरी यांनी उपरोक्‍त आदेडा सर्व संबंधितांच्या 
निदर्शानास आणावेत. 
3. रत्नागिरी जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद विशेष निमंत्रित यांच्या करण्यात आलेल्या नियुक्त्या पुढील 
आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्त्या रद्द होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल, तो पर्यंत अबाधित 
राहतील. 
४. हाशासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८१२२८१७४७५०४९१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने 

VIJESING DN: CN का FATTESING VASAVE, C = IN, 


= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


FATTESING VASAVE naamcetss oo pune 


Date: 2018.12.28 17:57:39 +05'30' 


(वि.फ.वसावे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
मा. मंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 
मा. राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 
५. मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, रत्नागिरी यांचे खाजगी सचिव 
६. मा. मुख्यसचिव, महाराष्ट्रशासन 


Cc 40 A OO 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०१८/प्र.क्र. ३५ /का-१४८१-अ, 


१०, 
११: 
१२. 
93. 


विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग,कोकण 

जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती,रत्नागिरी 

उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय,कोकण विभाग, कोकण 

जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, रत्नागिरी 
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, रत्नागिरी 

निवडनस्ती, का-१४८१अ, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०१८/प्र.क्र. ३५ /का-१४८१-अ, 


झासन निर्णय, क्रमांक:डिएपी-२०१८/प्र.क्र. ३५ /का-१४८१अ, 
दिनांक : २८ डिसेंबर, २०१८सोबतचे विवरणपत्र -अ 


अ.क्र विशेष निमंत्रितांचे नाव पत्ता 
१. श्री.दिलीप विश्वनाथ चव्हाण मु.पो.मोरवणे, ता.विपळूण,जि.रत्नागिरी 
श्री.जगदिडा सिताराम राजापकर मु.पो.शिरवली, ता.लांजा, जि. रत्नागिरी 
श्री.निलेश अशोक शेठ मु.पो.वाकवली, , ता.दापोली, जि. रत्नागिरी 
पिन.४१५७११ 
४ श्रीम. दर्शना विनायक महाडिक मु.पौ.काडवली , पाचघर वाडी,ता.खेड, 
जि. रत्नागिरी 
५ श्री.तुकाराम विठ्ठल येडगे मु. कुरगिरी पो. राजिवली , ता.संगमेश्वर, 
जि. रत्नागिरी 
g श्री.संजय तात्याबा पवार मु.पो. शृंगारतळी (गणेशनगर), ता. गुहागर, 
जि. रत्नागिरी 
9 श्री.शशिकांत चव्हाण ता.खेड, जि. रत्नागिरी 
श्री.दत्तात्रय अनंत शिंदे मु.पो. मावळंगे , ता.जि. रत्नागिरी 
पिन.४१५६१६ 
९ श्रीम. निलम वसंत गोंधळी मु.पो.मार्ग ताम्हाणे , ता.चिपळूण, जि. रत्नागिरी 
VIJESING (0 cemenena ane: 
FATTESING VASAVE ७ यिप न 
Date: 2018 1228 175757 40580 
(वि.फ.वसावे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन. 


KKKKKKKKKK KKK KKEKK KKK KK EKKKK KKK ERKRKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


